उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग "मागणी क्र. 
डब्लू-४, २२०५ कला व संस्कृती (०१) 
समित्या व समारंभ (०१(०१) समित्या 
(अनिवार्य (२२०५ ०४५८) १०-कंत्राटी 
सेवा” या लेखाशीर्षाखालील खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८७/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: ०५.०७.२०२३ 


वाचा : (१) शासन निर्णय, क्रमांक:डीएचई-१००८/(प्र.क्र.०९/०८)/मशि-६, दिनांक ०३.१२.२००८ 
(2) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८७/आस्था-२ दिनांक २१.०९.२०२२ 
(3) Wars, Ved शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांचे पत्र 
क्र. सर्व/समिती/कंत्राटी.कर्मचारी/प्रशा/-३/२०२३/६२११, दिनांक १५.०५.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भीय क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने 
प्रकाहन समितीतील शिक्षकेतर पदाच्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
समितींमार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्याचे प्रकाहन करण्यात येते. सदर समितीवर 
बाह्य यंत्रणेकडून घेतलेल्या संशोधन सहाय्यक व शिपाई पदांच्या सेवांच्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता संदर्भीय क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आली आहे. सदर समितीच्या 
कामकाजासाठी संशोधन सहायक व शिपाई ही दोन पदे दिनांक १०.०५.२०२२ पासून ११ 
महिन्यासाठी बाह्य यंत्रणेकडून करार पद्धतीने उपलब्ध करून घेतली होती. सदर पदांचा 
कालावधी दिनांक १०.०४.२०२३ रोजी समाप्त झाला आहे. सदर समितीचे कामकाज विचारात घेता 
संशोधन सहायक व शिपाई या दोन पदांना पुढील ११ महिन्यासाठी मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

संचाळक, उच्च शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. 3 
येथील दि. १५.०५.२०२३ च्या पत्राव्दारे शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाहन समितीवर बाह्य यंत्रणेकडून करार पध्दतीने 
घेतलेल्या संशोधन सहाय्यक व शिपाई या दोन पदांस दिनांक ११.०४.२०२३ ते दिनांक 
१०.०३.२०२४ या ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच सदर पदांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८७/आस्था-२ 


खर्चासाठी खालील विवरणपत्रानुसार रु. ३,२०,९३६/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष वीस हजार नऊऱो 
छत्तीस फक्त) इतक्या रक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | करार पध्दतीने ११ महिन्यांसाठी | प्रति महिना | ११ महिन्यांसाठीचे । एकूण 
क्र. | नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्याचे पद व | मानधन मानधन 
संख्या 
संशोधन सहाय्यक- १ पद १८,०००/- | 4Z,000x99 | १,९८,००० 
२ | शिपाई-१ पद ११,१७६/- | ११,१७६५११ । १,२२,९३६ 
एकूण ३,२०,९३६ 


२. सदर खर्च उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मागणी क्र. “डब्लू-४, २२०५ कला व संस्कृती (०१) समित्या 
व समारंभ (०१)(०१) समित्या (अनिवार्य) (२२०५०४५८) १०-कंत्राटी सेवा” या लेखाशीर्षाखाली 
उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. उपरोक्त खर्च शासनाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ 
अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग पहिला उपविभाग ४, अ. क्र.११ नुसार 
प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७०५१९२२३१५६०८ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MOHAN 
GANGADHAR 
ARSEWAD 


(मो.गं.आरसेवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-|, मुंबई. 
४) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
५) संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
६) विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई. 
) 
) 
) 


७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) कक्ष अधिकारी (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) अवर सचिव (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवड नस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


